श्री. कैलास बिलोणीकर, उप सचिव 
यांच्या बदलीने पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः संकिर्ण २०१९/प्र.क्र.१३१/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- 39.92.2098 
आदेश 


संदर्भ- सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालयीन आदेशा क्र.मुमंस-१०१९/प्र.क्र.३०१/२१, दि.७.१२.२०१९ 


श्री.केलास बिलोणीकर, उप सचिव, गृह विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये मुख्यमंत्री 
सचिवालय या कार्यालयात तात्पुरती व्यवस्था म्हणून दि.३०.११.२०१९ पासून उपलब्ध करून देण्यात आल्या 
होत्या. आता, या आदेशान्वये श्री.कैलास बिळोणीकर, उप सचिव यांच्या मुख्यमंत्री सचिवालय या कार्यालयातील 
तात्पुरती सेवा संपुष्टात आणण्यात येत आहे. 
२. तसेच, या आदेशान्वये महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ चे HSA ४(४) व ४(५) नुसार श्री.केलास बिळोणीकर, उप 
सचिव, गृह विभाग यांची बदलीने पदस्थापना जलसंपदा विभागातील उप सचिवांच्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत 
आहे. 


3» सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥१8॥8॥/99॥॥9.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९१२३११५३८०४२५०७ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


1 DN: CN = Gaj Bhi G ,C=IN, 
G च] चै n a Nn S= Maharashta, Government Of 


Maharashtra, OU = General Administration 


Bhimrao Gurav 222.31 15:22:02 .0580 


(ग. मि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) अ.मु.स.(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 
3) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


४) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, गृह विभाग / जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५) सह/ उप सचिव (IRA), गृह विभाग / जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, बँलार्ड पिअर, सुरजी वल़भदास मार्ग, 
मुंबई- ७०० ००१ 

(9) आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९) निवड नस्ती का.१४. 


